भारतरत्न पं.भीमसेन Tah शास्त्रीय संगीत जीवन 
गौरव पुरस्कार - २०२४ जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. भीजोपु-२०२४(११)/प्र.क्र.२३०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रासांधो 
२०१२/झासंप्रो २०११/प्र.क्र.३०६/सां.का.४, दिनांक ३० जानेवारी, २०१३ 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. भीजोपु २०२२ 
(१३)/प्र.क्र.३८८/सां.का.४, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ 
3) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं 
३५०२, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

उपर्निरदिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये , शास्त्रीय संगीत (शास्त्रीय गायन व वादन) 
या क्षेत्रांमध्ये ज्या कलाकारांनी प्रदीर्घ काळ सेवा केलेली आहे अशा भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी 
शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
उपर्निर्दिष्ट क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव या 
पुरस्कारांचे पुरस्कार्थी निवडण्यासाठी निवड समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सन २०२४ या 
वर्षांतील भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार" समितीने 

एकमताने निवड केल्यानुसार सन २०२४ साठी “विदुषी आरती अंकलीकर-टिकेकर” यांना या 
शासन निर्णयान्वये सदरचा पुरस्कार जाहीर करण्यात येत आहे. 
०२. सदर खर्च मागणी क्र. झेड डी-२, २२०५-कला व संस्कृती, ००, १०२ कला व 
संस्कृती प्रचालन, (०१) शासकीय सभागृहे व प्रक्षागृहे, (०१) (०३) भारतरत्न पंडीत भीमसेन जोशी 
शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन योजना (कार्यक्रम) (२२०५ ३३२१), ०५-बक्षिसे या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १०७८, भाग-पहिळला, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु-२०२४(११)/प्र.क्र.२३०/सां.का.४ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥१॥8॥/959॥[॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०८१२१७१८५९८९२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


sd by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL 


BALASAHEB a 
ISHWAR SAWANT. » 


82ee63eee2edaf06baS86ac7 17 1SdBe6ba4d62F 
htra, 

16F 2C6AEBO3B51ABGAS95CCAC9264923EAACD. 
/AR SAWANT 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव,मलबार हिल, राजभवन, मुंबई 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा. सभापती/उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२ 
७. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
८. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 
९. सर्व मा. सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद 
१०. अपर मुख्य सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१२. विदुषी आरती अंकलीकर-टिकेकर (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय 
यांच्यामार्फत) 
१३. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, मुंबई ३२ 
१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६. कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) 
१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१८.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
20, महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


०८-८७ A -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु-२०२४(११)/प्र.क्र.२३०/सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


